आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत (105) 
राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियानाकरीता निधी 
वितरीत करणेबाबत. 
केंद्र हिस्सा लेखाशिर्ष (२२१० एफ ७४७) 

राज्य हिस्सा लेखाशिर्ष (२२१० एफ८६३) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०५/कार्यासन ६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १७ जानेवारी, २०२२. 


वाचा :- 
१) वि. वि, शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.२४.०६.२०२१ व दि.१४.१०.२०२१. 
२) आदिवासी विकास विभाग, ame निर्णय क्र.बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.५/कार्यासन-६, 
दि.२७.९.२०२१. 
३) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, नस्ती क्र.बियुडी-१३२१/प्र.क्र. २०/आरोग्य-७. 


प्रस्तावना :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत अंमलबजावणी करण्यात येणाऱ्या 


राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान या केंद्र पुरस्कृत योजनेचा सन २०२१-२२ मधील केंद्र हिस्सा रु.२४६.०० 


लाख व समरुप राज्य हिळऊ्याकरीता रु.१६४.०० Greg इतका निधी वितरणाच्या संदर्भाधीन क्र.3 अन्वये 


सादर प्रस्तावास वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या 


विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत मागणी क्र.टी-५ मधील २२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 


या मुख्य लेखाशीर्षाखाली राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान या योजनेंतर्गत सन २०२१-२२ मधील केंद्र हिस्सा 


रु.२४६.०० लाख व व समरुप राज्य हिळ्याकरीता रु.१६४.०० लाख असा एकूण रु.४१०.०० लाख इतका 


निधी सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीत तरतुदीतून खालीलप्रमाणे वितरीत व खर्च करण्यास 


मान्यता देण्यात येत आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/ प्र.क्र.०५/ कार्यासन ६ 


(रु. लाखात) 
योजनेचे | लेखाशिर्षव बाब सन २०२१-२२ यापूर्वी सदर झा. नि. द्वारे 
नाव केंद्र/राज्य मधील अर्थसंकल्पीत | वितरीत । वितरीत करण्यात येत 
हिस्सा तरतुद तरतूद असलेली तरतूद 
राष्ट्रीय | २२१० एफ ७४७ ३१- 
नागरी | केंद्र हिस्सा ६० | सहायक २१४८.१६ ७२२.०० २४६.०० 
आरोग्य टक्के) अनुदाने 
अभियान | २२१० एफ ८६३ | (वेतनेत्तर) 
(राज्य हिरसा १०१०.९५ ४८१.३३ १६४.०० 
Yo टक्के) 
एकूण 3948.99 9203.33 840,00 


२. उपरोक्त प्रमाणे एकूण रु.४१०.०० लाख (अक्षरी रुपये चार कोटी दहा लाख फक्त) इतका निधी 
प्रशासकिय विभाग प्रमुख म्हणून अप्पर मुख्य सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांना अर्थसंकल्पिय निधी 
वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात येत आहे. प्रकरणी विभागप्रमुख/नियंत्रण अधिकारी यांनी सदर तरतुद 
खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तीय नियम 
तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयातील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन 
करावे. 


३. सदर उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतूदीतून झालेल्या खर्चाचा अहवाल, लेखाशिर्षनिहाय / 
उपलेखाशिर्षनिहाय साध्य झालेले भौतिक उद्दिष्टांबाबतची माहिती, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र इ. माहिती 
आदिवासी विकास विभागास प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवावी. 


४. नियंत्रण अधिकारी व विभाग प्रमुख यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रा, आदिवासी उपयोजना बाह्य 
क्षेत्रात Hoo खर्च स्वतंत्रपणे नोंदविला जाईल याची दक्षता घ्यावी, जेणेकरुन शासनाला आदिवासी 
क्षेत्रातील व उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजनांवर होणाऱ्या खर्चावर संनियंत्रण ठेवता येईल. 


५. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदीतुन आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात 
पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याबाबतच्या तसेच वैयक्तिक लाभाच्या योजना घेण्यात याव्यात आणि आदिवासी 
उपयोजना बाह्य क्षेत्रात फक्‍त वैयक्तिक SAA योजना घेण्यात याव्यात. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१ / प्र.क्र.०५/ कार्यासन ६ 


६. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या वाचा क्र.१ अन्वये विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये 
तसेच अनौपचारिक संदर्भ क्र.११४२/व्यय-१४, दि.०४.०१.२०२२ अन्वये दिलेल्या मंजुरीस अधीन राहून 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


9. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०१०६१०५७२५१६२४ असा आहे. सदर आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by KIRAN KISANRAO PAWAR 
IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TRIBAL 


KIRAN KISANRAO sic e= 


2.5.4.20=68d8b 1 9f123ba59448c0926a91296205b9a87463f831a2b 
\Obe5cb381a34e8, 


PAWAR ———— 
(किरण कि.पवार) 
कक्ष अधिकरी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा. मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


) 
) मा. राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मुंबई 

) अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

) आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 
) 

) 

) 

) 


dash, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 
ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 


१०)अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई. 

११) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१२) वित्त विभाग / नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१३) सार्वजनिक आरोग्य विभाग (आरोग्य-७), मंत्रालय, मुंबई 

१४) कार्यासन अधिकारी (का-८ ), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१५) निवड नस्ती (का.६), आदिवासी विकास विभाग. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


